जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर 


या समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
विशोष निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.६३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांचे पत्र 
क्र./जिनिसना/जिवायो/का-८/१४१८/२०२०-२१, दि.२६/११/२०२०. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा 
अनुभव असलेल्या ४ सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी 
असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 
समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांनी उपरोक्त 
आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

Ge हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०२११३०२०८२२१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra 
Dhuri 
Date: 2021.10.21 13:04:21 +05'30" 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.६३/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग नागपूर 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर 

९. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग नागपूर 

१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.६३/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी -२०२०/प्र.क्र.६३/का-१४८१- अ, दि. २१ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
| मा.श्री.कृपाल बालाजी तुमाने, ७६,हिराबालाजी विला,जुने सुभेदार ले-आऊट, 
लोकसभा सदस्य नागपूर-२४ 
२ ।मा.श्री.राजू देवनाथ पारवे, टिपले ले-आऊट,प्लॉट नं.५, उमरेड, 
विधानसभा सदस्य जि.नागपूर 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
Led श्री. प्रफुल्ल गुडधे पाटील जयताळा, प्रभाग क्र.३८, नागपूर 
2 | श्री. शेषराव रघुजी रहाटे मु.पो.मंगसा,ता.सावनेर,जि.नागपूर 
३ | श्री. चंद्रशेखर नामदेवराव चिखले  ।मु.पो.मेढेपठार(बाजार),ता.काटोल,जि.नागपूर 
[ay श्री.राजेंद्र मनोहरराव हरणे मु.मदना,पो.देवग्राम,ता.नरखेड,जि.नागपूर 
विशेष निमंत्रित सदस्य 
hod श्री.दिळीप माथनकर मु.पो. रामा, ता.जि. नागपूर 
2 श्री.प्रकाश भाऊरावजी वसू टिपले ले-आऊट,प्लाट नं.५,उमरेड,जि.नागपूर 
(४४१२०३) 
3 श्री.हर्षवर्धन लिलाधर For रा.डोरली,पो.हिगणा (बारभाई) ता.पारऱिवनी, 
जि.नागपूर 
a श्रीमती कुंदा शामदेवराव राऊत प्लॉट क्र.८, बंधुनगर,झिंगाबाई टाकळी, नागपूर 
4 श्री.प्रसन्ना बाबूराव तिडके ४७ हिल रोड, गोकुळपेठ, नागपूर 
६ । श्री.हरीभाऊ नामदेवरावजी किरपाने | न्यु मंगळवारी, मेहंदीबाग रोड,नागपूर 
a श्री.सुरेश सहदेव पाटील ६५-ए,मानवनगर,नारी रोड,नागपूर 
८ _  श्री.सुभाष मारोतराव खोडे ६४ स्वतंत्र संग्राम कॉलनी, म्हाळगीनगर, 
नागपूर-३४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


ae निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.६३/का-१४८१-अ 


९ श्री.दुनेश्वर सुर्यभान पेठे २५,हिवरी ले-आऊट,वर्धमान नगर,नागपूर-३४ 

शि श्री.राजेश मातादिन जेयस्वाल मु.पो.वाडी कन्ट्रोळ, ता. जि.नागपूर 

ल, १ | श्री.किशोर शांकरराव चौधरी दहेगाव (रंगारी) ता.सावनेर ,जि.नागपूर 

92. श्री.वेदप्रकाश संगतराम आर्य ८७,बंक कॉलनी,जरीपटका,नागपूर 

93 श्री.ब्रिजभुषण इयामनारायण तिवारी ।१६५,किर्ती नगर,दिघोरी,उमरेड रोड,नागपूर- 
३४ 

चिनी श्री.श्रीकांत गंगाधरराव केकाडे यशोदा निवास, तेलीपुरा,पारडी,नागपूर 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.10.21 13:04:42 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


KRKKKKKKEERKEKRKEKK RRR EKRKERKEREREKRKEKEKER 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


